महाराष्ट्र शासन 


शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
औषधनिर्माणशासत्र अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थांच्या नावात बदल करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५६/तांशि-४, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/२०२३/६४५, दि.३१.०५.२०२३. 


प्रस्तावना : 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण 


यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, औषधनिर्माणझास्त्र अभ्यासक्रमाच्या २ संस्थांच्या 
नावात बदल करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


संस्थांच्या नावामध्ये बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | डीटीई कोड संस्थेचे सध्याचे नाव संस्थेच्या नावातील प्रस्तावित बदल 
| ५२९२ | एम.ए.बी.डी. डिप्लोमा कालेज ऑफ | एम.ए.बी.डी.इन्स्टिटयूट ऑफ 
फार्मसी, बाभुळगाव, ता.येवला, | फार्मास्युटीकल एज्युकेशन अँन्ड रिसर्च, 
जि.नाशिक बाभुळगाव, ता. येवला, जि.नाशिक 
२ ५४८८ श्री पंचवटी एज्युकेडान सोसायटीचे | श्री पंचवटी एज्युकेडान सोसायटीचे श्रीमती 
इन्स्टिटयूट ऑफ फार्मसी, नाशिक | नर्मदाबेन पोपटलाल ठक्कर इन्स्टिटयूट 
ऑफ फार्मसी, नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५६/तांशि-४ 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१५१८१४०६५७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3f68 
05f105ac91db1e0, postalCode=400032, Mi 


serial INumber=21524D9E84E57776BA 1EE448660F3699BDD089178 
01A19974A72D568F57F5401 NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


Date: 2023.06.19 18:57:34 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

३. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, एनबीसीसी सेंटर, ३ रा मजला, प्लॉट नं.२, कम्युनिटी सेंटर, 
मॉ आनंदमई मार्ग, ओखला फेज-१, नवी दिल्ली-११००२०. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


